श्री. हिरालाल जाधव, प्राचार्य (निलंबित), 
दौलतराव जाधव प्रशिक्षण महाविद्यालय 
येरवडा, पुणे यांच्याविरुध्द लैंगिक 
छळवादाप्रकरणी चौकशी करण्याकरीता 
समिती गठीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : जेएलई-०११४/प्र.क्र.१०६/१४/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जून, २०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक: जेएलई-०११४/प्र.क्र.१०६/१४/तुरुंग-१, दि. २२.०५.२०१८ 


उक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील ज्या ठिकाणी श्रीमती अश्वती शेरिंग दोरजे अपर पोलीस 
आयुक्त, नायगांव असे नमुद केले आहे, त्याऐवजी श्रीमती. एन्‌ अंबिका, पोलीस उपायुक्‍त, झोन-४, मुंबई असे 
वाचावे. तसेच, सदर शासन निर्णयातील ज्या ठिकाणी श्री.अरविंद सावंत, सहाय्यक पोळीस आयुक्त दर्जाचे 
अधिकारी/ सामाजिक सुरक्षा विभाग, मुंबई असे नमुद केले आहे, त्याऐवजी श्री. राजाराम मांडगे, सहाय्यक 
पोलीस आयुक्त, गुन्हे शाखा, मुंबई असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून, त्याचा संकेताक २०१८०६२११७०४२९९८२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Sagun वे Chee 


D rt t, 
talCode=400032, st=Mah, 


Be 
glee 


é 2.5.4.20=d46fe3bd37ed57f0bdb52fb3a029 
1dc135025943cb93cc90d: b564ced: 
Thengil teense 
Date: 2018.06.21 17:03:53 +05'30' 


(स.ग. ठेंगिल) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


२) मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई 


३) मा.अ.मु.स. (अ. व सु., मंत्रालय, मुंबई 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


५) पोलीस महासंचालक, कारागृह व सुधारसेवा, मुंबई. 


६) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जेएलई-०११४/प्र.क्र.१०६/१४/तुरुंग-१ 


७) श्रीमती अश्वती शेरींग दोरजे, तत्कालिन अतिरिक्‍त पोलीस आयुकक्‍त,नायगांव, मुंबई (अपर पोळीस 


महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 


८) श्रीमती एन्‌. अंबिका, पोलीस उपायुक्त, झोन-४, मुंबई(अपर पोळीस महासंचाळक व महानिरीक्षक 


कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 


९) श्री.अरविंद सावंत, सहाय्यक पोळीस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी/ सामाजिक सुरक्षा विभाग, मुंबई(अपर 


पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 


१०) श्री. राजाराम मांडगे, सहाय्यक पोळीस आयुक्त, गुन्हे शाखा, मुंबई(अपर पोळीस महासंचालक व 


महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 


११)श्रीमती अरुणा अर्जुनराव मुगुटवार, उपअधीक्षक,महिला कारागृह, जिल्हा कारागृह, 


भायखळा(संलग्न) (अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 


१२) अँड. श्रीमती अनुपमा पवार, महिला विधिज्ञ, सनद क्रमांक ९४८९३, (अपर पोलीस महासंचालक व 


महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 


१३)श्रीमती फरिदा लांबे, प्रथम संस्था (सामाजिक कार्यकर्त्या) (अपर पोलीस महासंचालक व 


महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 


१४) कक्ष अधिकारी (कार्या-११), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१५) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई 


१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


१७) उपकोषागार अधिकारी, पुणे 


१८)गृह विभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


१९) निवडनस्ती-तुरुंग-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


